वर्ष ८ , अंक २१ ] 


महाराष्ट्र 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

बुधवार , ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४४ 


भाग चार- ४३-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


असाधारण क्रमांक ४३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६. - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी अध्यादेश . 


+++ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2022 . 
AN ORDINANCE 

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC 

UNIVERSITIES ACT , 2016 . 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ . 


ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


पृष्ठे 

१-३ 


२ 


संक्षिप्त नाव व 
प्रारंभ . 


सन २०१७ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

६ याच्या कलम 

१० ९ ची सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४४ 

महा . ६ . 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ २०१७ चा 
यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 
; 


त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 


१. ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ , असे म्हणावे . 
( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


— 

२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ याच्या कलम १० ९ मध्ये , 


( एक ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , खंड ( छ ) मधील , दुसऱ्या परंतुकामधील तक्त्यातील खंड ( घ ) , 
( च ) व ( छ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येतील : 

“ ( घ ) 


( च ) 


ज्या वर्षामध्ये अनुपालन अहवाल 

प्राप्त झाला असेल त्या वर्षाच्या १ मे 
रोजी किंवा त्यापूर्वी . 

ज्या वर्षी असे नवीन महाविद्यालय 
करण्याचे 
प्रस्तावित केले आहे त्या वर्षाच्या 

किंवा परिसंस्था सुरू 

१५ जून रोजी किंवा त्यापूर्वी . 

( दोन ) पोट - कलम ( ४ ) मधील , दुसऱ्या परंतुकामधील तक्त्यातील खंड ( घ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल 
करण्यात येईल : 

“ ( घ ) 


( छ ) 


विद्यापीठाच्या शिफारशीनंतर , लगत १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी . 
नंतरच्या वर्षाच्या ३१ जानेवारी रोजी 

किंवा त्यापूर्वी . 


> 


> 


ज्या वर्षी राज्य शासनाने परवानगी 
दिली असेल त्या वर्षाच्या १५ जून 
रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


२४ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी . 


१ सप्टेंबर २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी . ” ; 


१७ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी . ” . 


२०१७ चा 
महा . ६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४४ 

निवेदन 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ ( २०१७ चा महा . ६ ) याच्या कलम १० ९ मध्ये , नवीन 
महाविद्यालय किंवा नवीन पाठ्यक्रम , विषय , विद्याशाखा , तुकडी किंवा सॅटॅलाइट केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी 
देण्याच्या कार्यपद्धतीची तरतूद आहे . 


उक्त कलम १० ९ च्या पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , उच्च शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू 
करण्यासाठी इरादा पत्र देण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी , शासनाद्वारे इरादा पत्र देण्यासाठी , छाननी केल्यानंतर विद्यापीठाद्वारे 
अनुपालन अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यासाठी आणि नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्याकरिता 
अंतिम मान्यता देण्यासाठी कालमर्यादांची तरतूद आहे . 


उक्त कलम १० ९ मधील पोट - कलम ( ४ ) मध्ये , नवीन पाठ्यक्रम , विषय , विद्याशाखा , तुकडी किंवा सॅटॅलाइट 
केंद्र सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाकडून परवानगी देण्यासाठी कालमर्यादेची तरतूद आहे . 


२. औरंगाबाद विभागातील काही परिसंस्थांनी , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ , औरंगाबाद 
याच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक आराखड्यातील काही ठिकाणांवर आक्षेप घेणा - या रिट याचिका , मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात दाखल केल्या आहेत . उच्च न्यायालयाने , नवीन महाविद्यालये सुरू 
करण्याच्या सम्यक योजनेसंबंधात डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ , औरंगाबाद यांनी २५ एप्रिल 
२०२२ रोजी काढलेल्या जाहिरातीला स्थगिती दिली आहे आणि पुढील सुनावणीपर्यंत , अशा प्रकरणांमध्ये शासनाकडून 
इरादा पत्र देण्यास देखील स्थगिती दिली आहे . 


उक्त स्थगिती आदेश विचारात घेता , शासनाने उक्त विद्यापीठांतर्गत नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी 
परिसंस्थांना इरादा पत्र दिलेले नाही . 


याशिवाय , त्यांचे प्रस्ताव निकषांची पूर्तता करतात असा दावा केलेल्या काही परिसंस्थांनी , त्यांच्या प्रस्तावांवर 
विचार करण्यासाठी शासनाकडे निवेदने केलेली आहेत . तथापि , उक्त कलम १० ९ मध्ये त्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेली 
कालमर्यादा समाप्त झाल्यामुळे शासन अशा प्रस्तावावर विचार करू शकले नाही . 


३. म्हणून , २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात नवीन महाविद्यालये व नवीन पाठ्यक्रम सुरू करण्यासाठी 
इरादा पत्र देण्यासाठी आणि त्यानंतरच्या मान्यतांसाठी कालमर्यादा वाढवून देता यावी म्हणून , उक्त कलम १० ९ 
मध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट आहे , असे वाटते . 


४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम , २०१६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , तात्काळ 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे , 
म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

विकास चंद्र रस्तोगी , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


३ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


